लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील 2 इतर 
जिल्हा मार्ग १ योजनाबाह्य रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.४८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०८ मार्च, २०१९ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,औरंगाबाद यांचे पत्र 
क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/१०१० दि. १५/०२/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील २ इतर जिल्हा मार्ग व १ योजनाबाह्य रस्त्यांची एकत्रितपणे प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नतती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, 
लातूर यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, लातूर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, लातूर यांचा ठराव विचारात घेऊन लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्‍यातील खालील रस्ते 
दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ट दर्जान्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावया | दर्जोन्नती 
नाव व क्रमांक व ची एकूण | नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी) 
। राष्ट्रीय महामार्ग-३६१ ते औसा - | राष्ट्रीय महामार्ग-३६१ ते | (0/00 ते 92/00) 
सारोळा ते प्रमुख जिल्हा मार्ग-५१ | औसा - सारोळा ते प्रमुख | 92.00 कि.मी. | २२.०० प्रमुख 
- हासेगांववाडी - टेंभी ते जिल्हा मार्ग-५१ रस्ता कि.मी. | जिल्हामार्ग 
राज्यमार्ग-२३६ लोदगा पर्यंत रस्ता) (इतर जिल्हा मार्ग-११३) ८२ 
प्रमुख जिल्हा मार्ग-५१- | (0/00 ते २/५००) 
हासेगांववाडी- टेंभी रस्ता | २.५०० कि.मी. 
(इतर जिल्हा मार्ग-९९) 
टेंभी ते राज्यमार्ग-२३६ (0/00 ते ७/५००) 
लोदगा रस्ता (योजनाबाह्य | ७.५०० कि.मी. 
रस्ता) 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.४८/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील लातूर जिल्ह्यातील लातूर जिल्ह्यातील प्रमुख 

जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २२.०० कि.मी. ने वाढ होऊन एकूण लांबी (१२८६.१५० + २२.००) 
म्हणजेच १३०८.१५० कि.मी. इतकी होईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१११६४७४२६०१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


p h t Digitally signed by Prashant Vinay: il 
ras an Department, postalCod places oe 
is. क 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c 
Vinayakrao Patil दड 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍्त,औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,लातूर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल झासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


<2 ७ & 2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


